“मागणी क्रमांक ए-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०१५-निवडणुका 
(दतमत) (अनिवार्य) याखालील १११- इलेक्ट्रॉनिक मतदान 
यंत्र“ हे नवीन उपशीर्ष उघडण्याबाबत. 

आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : ईव्हीएम-२०२१/प्र.क्र.५७१/२१/का.३३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०२२ 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग, समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक ०८.१२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


राज्यात ईलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे साठवणुकीसाठी दिर्घ मुदतीकरीता भाडयाने घेण्यात 


आलेल्या गोदामांचे भाडे अदा करणे व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर खर्चासाठी उपरोक्त विषयान्वये 


दि.०८.१२.२०२१ च्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये नवीन उपशीर्ष उघडण्यात आले आहे. या 


लेखाशीर्षाखाळील तरतूद खर्च करण्यासाठी उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र 


राज्य यांना राज्यस्तरीय नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तथापि, सदर 


लेखाशीर्षाखालील राज्यस्तरावर तरतूद खर्च करण्यासाठी राज्यस्तरावरील नियंत्रक अधिकारी यांचे 


अधिपत्याखाली आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणे आवश्‍यक असल्याने, राज्यस्तरावरील 


तरतूद खर्च करण्याकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यात ईलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे साठवणुकीसाठी दिर्घ मुदतीकरीता भाडयाने घेण्यात 


आलेल्या Waid भाडे अदा करणे व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर खर्चाच्या प्रयोजनासाठी “मागणी 
क्रमांक ए-०२, मुख्य लेखाशीर्ष २०१५-निवडणुका, १११-ईलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र, (०१)(०१) 
ईलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची साठवणूक व वाहतूक, (2094 ०१३९), १३-कार्यालयीन खर्च व १४- 


भाडेपट्टी व कर” या लेखाशीर्षातर्गत तरतूद खर्च करण्यासाठी राज्यस्तरीय नियंत्रक अधिकारी उप 


सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या अधिनस्त अवर सचिव/कक्ष 
अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२६/रोख TRA), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२१/प्र.क्र.५७१/२१/का.३३, 


२. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०१०५१६०८०३३८०७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL NANSING VALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF RASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mah a, 
25.4, 
9364715850 
i 


VALVI : को 
(अ.ना. वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


१. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२६/रोख शाखा), मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

८. कार्यासन (व्यय-४, अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

९. निवड नस्ती (कार्या.३२३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


